RNI No.MAHBIL / 2009 / 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष ८ , अंक १३ ] ] 


गुरुवार , एप्रिल ७ , २०२२ / चैत्र १७ , शके १ ९ ४४ 


[ पृष्ठे ५ , किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक ३३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र 

विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 


अनुक्रमणिका 


सन २०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१.- महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक प्राधिकरणांच्या शासकीय प्रयोजनांसाठी 

मराठी भाषेचा वापर करण्याकरिता तरतूद करण्यासाठी अधिनियम . 


पृष्ठे 
१-५ 


दिनांक ५ एप्रिल २०२२ रोजी माननीय राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी , याद्वारे , प्रसिद्ध 
करण्यात येत आहे . 


सतिश वाघोले , 
प्रभारी सचिव ( विधि विधान ) , 


महाराष्ट्र शासन , 
विधि व न्याय विभाग . 


सन २०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ . 
( माननीय राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर “ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात " दिनांक ७ एप्रिल २०२२ रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला 

अधिनियम . ) 


महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक प्राधिकरणांच्या शासकीय प्रयोजनांसाठी मराठी भाषेचा 

वापर करण्याकरिता तरतूद करण्यासाठी अधिनियम . 
ज्याअर्थी , महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक प्राधिकरणांच्या शासकीय प्रयोजनांसाठी मराठी भाषेचा वापर करण्याकरिता 
तरतूद करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी , भारतीय गणराज्याच्या त्र्याहत्तराव्या वर्षी , याद्वारे , पुढील अधिनियम करण्यात 
येत आहे : 
१ . या अधिनियमास , महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरणे ( राजभाषा ) अधिनियम , २०२२ , असे म्हणावे . 

संक्षिप्त नाव . 
( १ ) 


7 


भाग चार - ३३-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , एप्रिल ७ , २०२२ / चैत्र १७ , शके १ ९ ४४ 


- 


व्याख्या . 


3 


66 


१ ९ ६५ चा 
महा . ५ . 


२. या अधिनियमात , संदर्भानुसार दुसरा अर्थ आवश्यक नसेल तर , 

( क ) “ नियुक्ती प्राधिकारी " याचा अर्थ , ज्याला स्थानिक प्राधिकरणात किंवा त्याच्या कोणत्याही 
विभागामध्ये किंवा कार्यालयामध्ये कर्मचारी नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे असे कोणतेही स्थानिक प्राधिकरण 
किंवा त्याचा कोणताही अधिकारी किंवा प्राधिकारी , असा आहे ; 

( ख ) “ शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी याचा अर्थ , कर्मचाऱ्यांना लागू असलेले शिस्तीशी संबंधित 
असणारे नियम व विनियम या अन्वये शास्ती लादण्यासाठी सक्षम असलेला प्राधिकारी , असा आहे ; 

( ग ) “ जिल्हा मराठी भाषा समिती याचा अर्थ , महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम , १ ९ ६४ याच्या 
कलम ५ ड अन्वये प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये घटित केलेली जिल्हा मराठी भाषा समिती , असा आहे ; 

( घ ) “ कर्मचारी " याचा अर्थ , स्थानिक प्राधिकरणाच्या कार्यालयातील कर्मचारी किंवा अधिकारी 
म्हणून नोकरीस असलेली कोणतीही व्यक्ती , असा आहे आणि यात , कंत्राटी तत्त्वावर नोकरीस असलेल्या 
व्यक्तींचा देखील समावेश होतो 

( ङ ) “ स्थानिक प्राधिकरण याचा अर्थ , 

( एक ) महानगरपालिका , नगरपरिषद , नगरपंचायत , औद्योगिक नगरी , जिल्हा परिषद , पंचायत समिती , 
ग्रामपंचायत , अन्य कोणतीही स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा नियोजन प्राधिकरण ; किंवा 
( दोन ) राज्य शासनाची मालकी असलेली , त्याचे नियंत्रण असलेली किंवा त्याने निधी पुरवठा 

केलेली 
वैधानिक महामंडळे , शासकीय कंपन्या किंवा कोणतेही प्राधिकरण , 
असा आहे 


2 


3 


3 


" 


( च ) मराठी " याचा अर्थ , वेळोवेळी काढलेल्या शासन निर्णयांन्वये राज्यात जिचा अंगीकार केला 
आहे , अशी देवनागरी लिपीतील मराठी भाषा , असा आहे ; 


( छ ) 


मराठी भाषा अधिकारी ” याचा अर्थ , कलम ५ अन्वये मराठी भाषा अधिकारी 

म्हणून 

पदनिर्देशित 
केलेला अधिकारी , असा आहे ; 


( ज ) “ विहित 


याचा अर्थ , नियमांद्वारे विहित केलेले , असा आहे 


CG 


( झ ) 


राज्य शासन ” याचा अर्थ , महाराष्ट्र शासन , असा आहे ; 


66 


( ब ) राज्य मराठी भाषा समिती ” याचा अर्थ , महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम , १ ९ ६४ याच्या कलम 
५ क अन्वये घटित केलेली राज्य मराठी भाषा समिती , असा आहे . 


१ ९ ६५ चा 
महा . ५ . 


स्थानिक ३. ( १ ) महाराष्ट्र राज्यातील सर्व स्थानिक प्राधिकरणांची शासकीय भाषा , मराठी असेल . मराठी ही , 
प्राधिकरणांची पोट - कलम ( २ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या शासकीय प्रयोजनांखेरीज , पुढील प्रयोजनांसह , स्थानिक प्राधिकरणांच्या 
शासकीय भाषा . 

सर्व कार्यालयांमधील सर्व शासकीय प्रयोजनांसाठी तसेच जनसंवाद व जनहित या संबंधातील प्रयोजनांसाठी वापरावयाची 


भाषा असेल 


( क ) स्थानिक प्राधिकरणाच्या सर्व कार्यालयांचा सर्व अंतर्गत व्यवहार किंवा कामकाज ; 
( ख ) स्थानिक प्राधिकरणाच्या कार्यालयाने राज्यातील जनतेबरोबर करावयाचे सर्व संदेशवहन व पत्रव्यवहार ; 

( ग ) सर्व टिप्पण्या , मसुदे , आणि त्यावरील सर्व शेरे , अभिप्राय व मते , नियमपुस्तिका , कोणतीही प्रशासकीय 
कार्यवाही , उपविधि , सर्व प्रकारच्या सूचना , कोणतेही प्रशासकीय काम व कामकाज , योजना , कार्यक्रम , धोरणे , 
निर्णय , ठराव , प्रशासकीय व इतर अहवाल , प्रसिद्धीपत्रके , निमंत्रण पत्रिका , नाममुद्रित पत्रे , बैठकींचा पत्रव्यवहार , 
बैठकींचे इतिवृत्त किंवा स्थानिक प्राधिकरणाच्या कोणत्याही कार्यालयाने काढावयाचे , जनसंवाद व जनहित यांच्याशी 
संबंधित असणारे इतर कोणतेही दस्तऐवज ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , एप्रिल ७ , २०२२ / चैत्र १७ , शके १ ९ ४४ 


( घ ) स्थानिक प्राधिकरण किंवा त्याचा कोणताही विभाग किंवा त्याचे कार्यालय यांनी किंवा त्यांच्या 
वतीने द्यावयाची किंवा निर्गमित करावयाची कोणतीही अनुज्ञप्ती , परवाना , प्रमाणपत्र , निविदा किंवा जाहिरात ; 


( ङ ) स्थानिक प्राधिकरणाच्या कार्यालयामध्ये वापरण्यात यावयाचे सर्व प्रमाण नमुने , प्रपत्रे किंवा नोंदवह्या 
अथवा जनसंवाद व जनहित यांच्याशी संबंधित असणारे इतर कोणतेही दस्तऐवज ; 


( च ) स्थानिक प्राधिकरणातील किंवा त्याच्या कोणत्याही विभागातील किंवा कार्यालयातील सर्व 
संकेतफलक , नामफलक , सूचना फलक आणि जनसंवाद व जनहित यांच्याशी संबंधित असणाऱ्या इतर कोणत्याही 
प्रदर्शक बाबी ; 


( छ ) स्थानिक प्राधिकरणाच्या कार्यालयांमध्ये वापरण्यात यावयाचे सर्व शिक्के व मोहोरा ; 


( ज ) स्थानिक प्राधिकरणाच्या कोणत्याही कार्यालयाने संगणक प्रणालीद्वारे पुरवावयाचे इतर कोणतेही 
दस्तऐवज किंवा सेवा आणि संकेतस्थळे , उपयोजके , संकेतस्थळद्वार ( पोर्टल ) यांमार्फत आणि संदेशवहनाच्या 
अन्य कोणत्याही वीजकीय ( इलेक्ट्रॉनिक ) मार्गाने करावयाचे जनसंवाद व जनहित यांच्याशी संबंधित असणारे 
कोणतेही संदेशवहन ; 


( झ ) विहित करण्यात येतील अशी अन्य कोणतीही शासकीय प्रयोजने . 


( २ ) पुढील प्रयोजनांमध्ये , इंग्रजी भाषेचा वापर करता येईल 


( एक ) निव्वळ तांत्रिक व शास्त्रीय स्वरूपाचे संदेशवहन ; 


( दोन ) भारतीय राजदूतावास , 

वाणिज्यिक कार्यालये व व्यापार विषयक आयोग यांसह भारत सरकार व 
त्याच्या अंतर्गत असलेली कार्यालये यांच्याशी पत्रव्यवहार ; 


( तीन ) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३४६ च्या परंतुकामध्ये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे , ज्या राज्याशी तसा 
करार केलेला नाही अशा अन्य कोणत्याही राज्य शासनाशी पत्रव्यवहार ; 


( चार ) परराष्ट्रीय राजदूतावासाशी किंवा वाणिज्य दूतावासाशी पत्रव्यवहार ; 


( पाच ) महालेखापालाकडे द्यावयाचे लेखे व महालेखापालाशी पत्रव्यवहार ; 


( सहा ) वैध अभिप्रायांबाबतची सर्व विवरणपत्रे आणि सर्व वैध अभिप्राय , वैध टाचणे व अभिहस्तांतरण 
लेखन , उच्च न्यायालयातील व सर्वोच्च न्यायालयातील विवादाशी संबंधित बाबी , वैध संकलने व विधि 

व 


7 


परीक्षा 


1 


( सात ) वैद्यकीय औषधपत्रे , शवपरीक्षा अहवाल आणि न्यायवैद्यकीय प्रकरणांमधील अहवाल व स्थानिक 
प्राधिकरणांच्या वैद्यकीय विभागातील अशा इतर तांत्रिक बाबी 


3 


( आठ ) विहित करण्यात येतील अशी इतर कोणतीही प्रयोजने . 


४. या अधिनियमाच्या तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक स्थानिक प्राधिकरण , जनसंवाद या अधिनियमाच्या 

प्रभावी 
व जनहित यांच्याशी संबंधित असणाऱ्या त्याच्या धोरणांमध्ये मराठी भाषेचा वापर करण्यासाठी सुयोग्य तरतुदी 

अंमलबजावणीसाठी 
करील . 

धोरणांमध्ये तरतुदी 
करणे . 


भाग चार - ३३-२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , एप्रिल ७ , २०२२ / चैत्र १७ , शके १ ९ ४४ 


मराठी भाषा 


3 ; 


५. ( १ ) स्थानिक प्राधिकरणाचे प्रत्येक कार्यालय , या अधिनियमान्वये त्याला नेमून दिलेली कार्ये पार 
अधिकारी पाडण्यासाठी , एखाद्या सुयोग्य अधिकाऱ्यास “ मराठी भाषा अधिकारी ” म्हणून पदनिर्देशित करील . 
पदनिर्देशित करणे . 

( २ ) मराठी भाषा अधिकारी , पुढील कार्ये पार पाडील : 

( क ) कार्यालयामध्ये , शासकीय प्रयोजनांसाठी मराठीचा वापर करीत नसल्यासंबंधीची आणि या अधिनियमाच्या 
तरतुदींची अंमलबजावणी केली जात नसल्यासंबंधीची गा - हाणी स्वीकारणे आणि त्यांचे प्रभावी निवारण 
करण्यासाठी सहाय्य करणे ; आणि 

( ख ) या अधिनियमाच्या आणि त्याखाली केलेल्या नियमांच्या तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची 
सुनिश्चिती करण्यासाठी उपाययोजना करणे . 

( ३ ) कार्यालय प्रमुख आणि कार्यालयातील अन्य कोणताही अधिकारी व कर्मचारी , या अधिनियमान्वये मराठी 

भाषा अधिकाऱ्यास नेमून दिलेली कार्ये पार पाडण्यासाठी त्याला आवश्यक ते सहाय्य करतील . 
मराठी भाषेच्या ६. स्थानिक प्राधिकरणाचे प्रत्येक कार्यालय , कलम ३ च्या पोट - कलम ( २ ) मध्ये नमूद केलेल्या 
वापराबाबत प्रयोजनांव्यतिरिक्त , सर्व कार्यालयीन प्रयोजनांमध्ये तसेच जनसंवाद व जनहित यांच्याशी संबंधित असलेल्या 
स्वयंप्रेरणेने प्रयोजनांमध्ये मराठी भाषेचा वापर केला जात आहे असे , त्याच्या संकेतस्थळावर किंवा इतर कोणत्याही वीजकीय 
प्रकटीकरण . ( इलेक्ट्रॉनिक ) साधनावर किंवा जनतेला सहज मिळेल अशा संदेशवहनाच्या इतर कोणत्याही साधनावर स्वयंप्रेरणेने 

प्रसिद्ध करील . 
अंमलबजावणी ७. स्थानिक प्राधिकरणाचा प्रशासकीय प्रमुख किंवा विभाग प्रमुख किंवा कार्यालय प्रमुख किंवा कार्यालयाचा 
व अनुपालन नियंत्रण अधिकारी , 

करण्याची 
जबाबदारी . ( क ) या अधिनियमाच्या आणि त्याखाली केलेल्या नियमांच्या तरतुदींच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी 

( ख ) जिल्हा मराठी भाषा समितीने , राज्य मराठी भाषा समितीने व राज्य शासनाने , वेळोवेळी दिलेल्या सर्व 
निदेशांच्या व अनुदेशांच्या अनुपालनासाठी ; 

( ग ) या अधिनियमाच्या आणि त्याखाली केलेल्या नियमांच्या तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी , 
सर्व आवश्यक सुविधा व सेवा पुरविण्यासाठी , 


3 ; 


जबाबदार असेल . 


; 


जिल्हा मराठी ८. ( १ ) जिल्हा मराठी भाषा समिती , पुढील अधिकारांचा वापर करील आणि पुढील कार्ये पार पाडील 
भाषा समितीचे 

( क ) या अधिनियमाच्या किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांच्या तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी 
अधिकार व कार्ये . 

जिल्ह्यातील स्थानिक प्राधिकरणाच्या सर्व कार्यालयांना निदेश देणे ; 

( ख ) शासकीय प्रयोजनांसाठी तसेच जनसंवाद व जनहित यांच्याशी संबंधित असलेल्या प्रयोजनांसाठी 
मराठीचा वापर करीत नसल्यासंबंधीच्या आणि या अधिनियमाच्या व त्याखाली केलेल्या नियमांच्या तरतुदींची 
अंमलबजावणी केली जात नसल्यासंबंधीच्या गा - हाण्यांची व तक्रारींची चौकशी करणे व त्याचे निवारण 
करणे 

[ ; 
( ग ) जिल्ह्यातील स्थानिक प्राधिकरणाच्या सर्व कार्यालयांमधून , या अधिनियमाखालील तक्रारींशी किंवा 
गा - हाण्यांशी संबंधित असलेली आवश्यक माहिती , अभिलेख व अहवाल मागविणे व प्राप्त करणे ; 

( घ ) या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित असणाऱ्या तक्रारीची किंवा गा - हाण्यांची चौकशी 
करणे व त्यांचे निवारण करणे आणि त्या शीघ्ररीतीने निकालात काढणे ; 

( ङ ) या अधिनियमाच्या कोणत्याही तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आले तर , या अधिनियमाच्या 
तरतुदींचे अनुपालन करण्यासाठी स्थानिक प्राधिकरणाच्या संबंधित कार्यालयास निदेश देणे ; 

( च ) या अधिनियमाखालील तिची कार्ये पार पाडताना तिने केलेल्या कारवाईबद्दलचा वार्षिक अहवाल 
या अधिनियमाच्या तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या संबंधातील तिच्या शिफारशींसह राज्य 
मराठी भाषा समितीला सादर करणे , 

( २ ) स्थानिक प्राधिकरणाची कार्यालये , जिल्हा मराठी भाषा समितीच्या निदेशांचे , ते प्राप्त झाल्यापासून पंधरा 
दिवसांच्या कालावधीच्या आत , अनुपालन करतील आणि जिल्हा मराठी भाषा समितीला अनुपालन अहवाल पाठवतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , एप्रिल ७ , २०२२ / चैत्र १७ , शके १ ९ ४४ 


९ . राज्य शासनास व राज्य मराठी भाषा समितीस , या अधिनियमाच्या आणि त्याखाली केलेल्या नियमांच्या निदेश देण्याचा 

अधिकार . 
तरतुदींची प्रभावी अंमलबजाणी करण्यासाठी , आवश्यक असतील असे निदेश किंवा अनुदेश , स्थानिक प्राधिकरणाच्या 
सर्व कार्यालयांना देता येतील . स्थानिक प्राधिकरणाची कार्यालये , राज्य शासनाच्या व राज्य मराठी भाषा समितीच्या 
निदेशांचे पालन करतील . 


. 


2 


१०. नियुक्ती प्राधिकारी व शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी , या अधिनियमाच्या आणि त्याखाली केलेल्या शिक्षा . 
नियमांच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करीत नसल्यासंबंधीची तक्रार किंवा गा - हाणे प्राप्त झाल्यावर , आवश्यक 
असल्याचे आढळून आल्यास , संबंधित स्थानिक प्राधिकरणाच्या कर्मचाऱ्याविरूद्ध , त्याला लागू असलेल्या अन्य 
कोणत्याही सेवा नियमांन्वये किंवा विनियमांन्वये शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करील . नियुक्ती प्राधिकारी व शिस्तभंगविषयक 
प्राधिकारी , त्याने केलेल्या अशा शिस्तभंगाच्या कारवाईसंबंधीचा अहवाल , जिल्हा मराठी भाषा समितीला सादर 
करील . 
११ . ( १ ) राज्य शासनास , या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी राजपत्रातील , अधिसूचनेद्वारे नियम करण्याचा 

अधिकार . 
नियम करता येतील . 

( २ ) या अधिनियमान्वये केलेला प्रत्येक नियम , तो केल्यांनतर , शक्य तितक्या लवकर , राज्य विधानमंडळाचे 
अधिवेशन चालू असताना , एकाच अधिवेशनात किंवा लागोपाठच्या दोन अधिवेशनात मिळून एकूण तीस दिवसांचा 
होईल इतक्या कालावधीसाठी राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे ठेवण्यात येईल , आणि ज्या अधिवेशनात 
तो अशा रीतीने ठेवण्यात येईल , ते अधिवेशन किंवा त्याच्या लगतनंतरचे अधिवेशन समाप्त होण्यापूर्वी , त्या 
नियमात कोणताही फेरबदल करण्यास दोन्ही सभागृहे सहमत होतील किंवा असा कोणताही नियम करण्यात येऊ 
नये याबाबत दोन्ही सभागृहे सहमत होतील तर , त्या आशयाचा त्यांचा निर्णय , राजपत्रात अधिसूचित करतील , 
आणि तो नियम , असा निर्णय , राजपत्रात प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून केवळ अशा फेरबदल केलेल्या 
स्वरूपातच अंमलात येईल किंवा , यथास्थिति , मुळीच अंमलात येणार नाही ; तथापि , अशा कोणत्याही फेरबदलामुळे 
किंवा विलोपनामुळे त्या नियमान्वये पूर्वी केलेल्या किंवा करण्याचे वर्जिलेल्या कोणत्याही गोष्टीच्या विधिग्राह्यतेस 
बाधा येणार नाही . 

१२ . ( १ ) जर या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणताना कोणतीही अडचण उद्भवल्यास , राज्य अडचणी दूर 
शासनास , प्रसंगानुरूप उद्भवेल त्याप्रमाणे , ती अडचण दूर करण्याच्या प्रयोजनांकरिता , त्यास आवश्यक किंवा इष्ट करण्याचा 

अधिकार . 
वाटेल अशी , या अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसलेली कोणतीही गोष्ट , राजपत्रात प्रसिध्द केलेल्या आदेशाद्वारे , 
करता येईल : 

परंतु , या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून दोन वर्षांचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर , असा कोणताही 
आदेश काढण्यात येणार नाही . 

( २ ) पोट - कलम ( १ ) अन्वये काढलेला प्रत्येक आदेश , तो काढण्यात आल्यानंतर , शक्य तितक्या लवकर , 
राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल . 


. 


2 


> 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


